“नवीन लेखाशीर्ष उघडणेबाबत 
वृक्ष लागवड व संगोपन. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- संकीर्ण-०९१८/प्र.क्र.९३/विजा-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक- १६ जानेवारी २०२० 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०६/०९/२०१९ 
शासन शुध्दीपत्रक:- 
गृह (पोलीस) विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस विभागासाठी दिनांक ०६/०९/२०१९ रोजीच्या संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये “ वृक्ष लागवड व संगोपन” यासाठी नवीन GAS मंजूर करण्यात आलेले आहे. 
२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील तक्त्यामध्ये नमूद लेखाज्रीर्षातील योजनेचा संकेतांक 


मराठी English 
योजनेचा संकेतांक (२४०६** (२४०६** 
Scheme Code 

याऐवजी 

मराठी English 
योजनेचा संकेतांक (२४०६ए६३२) (२४०६५६३२) 
Scheme Code 

असा वाचण्यात यावा. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००११६१७४७४८०७२९ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S eema T US h ar es ousHome 
Sawant marr sate 
(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


10032, st: 


& 


[=Maharashtra, 
a83047f5deb85c95659ceb098e76 


प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 


Cc Aw A  -0 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०९१८/प्र.क्र.९३/विशा-९ 


५. मा.राज्यमंत्री (गृह) ग्रामीण/शाहरे यांचे खाजगी सचिव 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. पोलीस siya, Aas 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
१२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. प्रधान सचिव, (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१८. वित्त विभाग (व्यय-७/अथसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई 

१९. नियोजन विभाग (१४६१), मंत्रालय,मुंबई 

२०. सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवड नस्ती (विजा-९), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


